महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.१४१/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: २५ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२३३ ची दिनांक २१.९.२०१९ ची टिप्पणी 
शासन Beat 


विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करीता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य 
प्रशासन विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) साठी दोन लघुलेखकांची आवश्‍यकता आहे. 
त्याकरीता खालील नमूद केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील लघुलेखकांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात 
(विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत) उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । श्री | लघुलेखकांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग 
| १_| २ ३ PB 4 
Ear | श्री प्र.ववि.नागमवाड उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी) | महसूल व वन विभाग 
२ श्री रु.म.कोलते निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) । विधि व न्याय विभाग 


२. सदर आदेशाद्वारे करण्यात येत असलेल्या लघुळेखकांच्या नियुक्त्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या 
असून संबंधित लघुलेखकांचे वेतन सदर लघुलेखक सध्या ज्या विभागात कार्यरत आहेत त्या 
विभागांकडूनच अदा करण्यात यावे. 

३. उपरोक्त लघुलेखकांना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग 
(कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) येथे रुजू होण्यासाठी दिनांक २५-०९-२०१९ (AA) पासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. उपरोक्त लघुलेखकांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न 
करता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्र.३३) (निवडणूक 
शाखा) येथे तत्काळ रुजू व्हावे. 

३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२५१५५७०६२८०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan 
Bhimrao Gurav 2 
(31. fF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) श्री. प्रवि.नागमवाड, उच्चश्रेणी लघुलेखक(म), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) श्री.रु.म.कोलते, निम्नश्रेणी oyun), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.१४१/१४-अ 


प्रत, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, महसूल व वन विभाग/विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई 
सह / उप सचिव (आस्थापना),महसूल व वन विभाग/विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
निवडनस्ती. 


Cc ww A 0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


